जल जीवन FRM कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ६ 
विभागीय व २८ जिल्हा प्रयोगशाळांमध्ये (एकूण 
38) Microbiology Clean Room स्थापन 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम- २०२४/प्र. क्र.०८/पापु-१२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २६ फेब्रुवारी, २०२४. 
ara 
१) शासन निर्णय क्रमांक: जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 
२) अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेशा क्र. 
W-99020/9819/2094-WATER-I/93, दिनांक १८ जुले, २०२३ व आदेशा क्र. W- 
99020/9819/2094-WATER-I/32, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र. क्र.३३१/पापु-१०, दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२३ व 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२३ 
४) अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, Real भवन, बेलापूर यांचे 
पत्र.क्र. रापास्वमि/पागुठा 9023/ प्र. क्र. २०/२०५०/२०२३, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२३. 
५) आयुक्त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र जा.क्र 
भूसवियं/पाणी गुणवत्ता/प्रयोग/॥॥०0.010.0।891001/५५९/२०२३, दिनांक ०५ डिसेंबर२०२३. 
प्रस्तावना 
राज्यामध्ये जल जीवन FRM कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन PRM 
कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त निधीपैकी २% निधी, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण 
घटकाखाली स्वतंत्रपणे तरतूद करणेबाबत, जल जीवन AM कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
नमूद करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील आदेझान्वये जल जीवन Pa 
कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाखालील केंद्र/राज्य हिस्सा निधी, राज्य पाणी 
व स्वच्छता मिडान,सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयास वितरित करण्यात आला आहे. 


जल जीवन ar कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ६ विभागीय व २८ जिल्हा प्रयोगशाळा (एकूण ३४) 
मध्ये Microbiology Clean Room स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव, 
आयुक्‍त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. याकरिता आवश्‍यक एकूण निधी रू. ३८००.०० लक्ष (केंद्र हिस्सा 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


६० टक्के रू.२२८०.०० लक्ष व राज्य हिस्सा Yo टक्के रू. 9420.00 लक्ष) अभियान संचालक (जजीमि), 
राज्य पाणी व स्वच्छता FRM, सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयाने संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील 
आदेशान्वये, आयुक्‍त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना वितरित केला 
आहे. त्यास अनुसरून ६ विभागीय व २८ जिल्हा प्रयोगशाळा (एकूण ३४) मध्ये Microbiology Clean 
Room स्थापन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या रू. ३८००.०० लक्ष (रूपये अडतीस कोटी फक्त) 
एवढ्या निधीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, राज्यातील ६ विभागीय व २८ जिल्हा 
प्रयोगशाळांमध्ये (एकूण ३४) Microbiology Clean Room स्थापन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
रू. ३८००.०० लक्ष (रूपये अडतीस कोटी फक्त) एवढ्या निधीच्या प्रस्तावास, जल जीवन fer 
कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाखालील केंद्र/राज्य हिस्सा निधीमधून, खर्च 
करण्याच्या प्रस्तावास, अभियान संचाळक (जजीमि), राज्य पाणी व स्वच्छता fam, सिडको भवन, 
बेलापूर कार्यालयाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील आदेशामधील अटी व इातींची पुर्तता करण्याच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या खरेदीसाठी होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ 
पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) 
(३० जल जीवन अभियान पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य ( केंद्र हिस्सा ६०% ) 
कार्यक्रम (२२१५ ९९८९) व (राज्य हिस्सा ४०%) कार्यक्रम (२२१५ ९९७१) या लेखाशिर्षाखालील ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 
3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१०५९३०७१२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT KRISHNA MORE 
H A N D ) RA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=11ac200219edb36f7777ee1101657bea427 10902672281 22b638d6f2cdedad62, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2314CF333E070F9936792BC95890FA89B2F617A931B2B577B703FA858F3DF4 
33, cn=CHANDRAKANT KRISHNA MORE 
Date: 2024.02.26 15:01:27 +05'30' 
(च. कृ. मोरे. ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> ष्ट्र 


प्रत, 


१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


८. 


. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) मंत्रालय, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव. 


. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 


. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 


. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 


. अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिडान,सिडको भवन,बेलापूर 


. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 


उप सचिव (जजीमि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 


९. कार्यासन पापु-०४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
१०. निवडनस्ती पापु-१२, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई-०१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


